समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण 
(Teacher Education) या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत 
सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षासाठी सर्वसाधारण 
लेखाश्ीर्षाखाळी (General Head) ba हिस्सा 
वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निधिवि-२०२१/प्र.क्र.४०/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ जुले, २०२१ 


वाचाः-१) मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार यांचे पत्र H.9-2/2029-1S.92(GEN), 
दि. १४ मे, २०२१. 
२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१ 
३) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. सेवापूर्व शिक्षण- ३/ 
तरतूद वितरण)/२०२१-२२/१६०६, दि. २० मे, २०२१ 


प्रस्तावनाः- 


समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) ही योजना केंद्र पुरस्कृत 
योजना असून या योजनेसाठी केंद्र शासन ६०% व राज्य शासन ४०% निधी उपलब्ध करून देते. 
त्यानुसार या योजनेसाठी सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. १४ मे 
,२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये ( General Head ) सर्वसाधारण लेखाशीर्षाखाली केंद्र शासन हिस्सा (go 
टक्के) रू.३,८२,३७,०००/- इतके तदर्थ अनुदान वितरीत केले आहे.त्या अनुषंगाने संचालक,राज्य 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांनी संदर्भाधीन दि. २० मे, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
केंद्र शासनाचा हिस्सा रू. ३,८२,३७,०००/- इतकी तरतुद वितरीत करण्याची विनंती केली होती. 
त्याअनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णयः- 


शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) या केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाकरिता केन्द्र हिस्सा रु.३८२.३७ लाख (तीन कोटी 
AMA लाख सदतीस हजार फ़क्त) तरतूद खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे वितरित करण्यास 
शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२१/प्र.क्र.४०/प्रशिक्षण 


(General Head) सर्वसाधारण लेखाशीर्ष 


(रु. हजारात) 
उद्दिष्ट वितरीत करावयाची तरतुद 
केद्र हिस्सा 
(२२०२६२१) 
०१ वेतन ३८२३७ 
एकूण ३८२३७ 


२. उपरोक्‍त खर्च मागणी क्र. ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण १०६, शिक्षक आणि इतर सेवा , (००) 
(oo) (०२) समग्र शिक्षा अभियान (२२०२ | ६२१) सर्वसाधारण, (bs हिस्सा go टक्के) या 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर ०१ वेतन या उद्दिष्टाखाळील तरतुद, नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्त, शिक्षण यांच्या 
अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. सदर खर्च वित्त विभागाच्या १६ एप्रिळ २०२०, ४ मे २०२० व १८ मे २०२० 
च्या शासन निर्णय / परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


४. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर वितरीत निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदर खर्चाचा अहवाल, उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इत्यादींची माहिती प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत राज्य प्रकल्प संचालक , समग्र शिक्षा व 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास आयुकत, शिक्षण व संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, महाराष्ट्र, यानी पाठवावी. सदर खर्च समग्र शिक्षा अभियान कार्यालयाच्या लेख्यांमध्ये 
प्रतिबिंबित होणे आवश्‍यक असल्याने या लेखाजीर्षाखाळील जमा व खर्च याची माहिती समग्र शिक्षा 
अभियान कार्यालयाने Project Management System (PMS/PRABHANDH) या प्रणाळीवर 
नोंदवावी. 


५. सदर शासन निर्ण नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०३/१४७१, 
दि. ११.०६.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५४२/व्यय-५, दि. १८ जून, २०२१ यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२१/प्र.क्र.४०/प्रशिक्षण 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०९१४३५३५१२२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 9 


lly signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
hi 


DN: c=IN, o=Government Of Maharasht SCHOOL EDUCATION & 
RAJ EN DRA SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 


2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa70 


-45cf755d9373, 
S HAN KA RRAO PAWAR INumber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f05841 180 


7fb1031c17dd155677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR, 
Date: 2021.07.09 14:36:22 +05'30 


(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 
८. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, चर्नीरोड, मुंबई 
९. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०.संचाळक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११.संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२.संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (१/२), मुंबई/नागपूर 
११.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१२.सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 
१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१४.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 
१६.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी 

मंजूर रक्‍कम बी.डी.एस.प्रणालीवर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 
१७.निवडनस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


